न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, 
अहमदनगर यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-१११८/५१२/प्र.क्र.९१/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ एप्रिल, २०१८ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र.कौटुंन्या-१११६/प्र.क्र.२२२/का-९, दि.१८.८.२०१७. 
२. विधि व न्याय विभाग अधिसूचना H.FMC १११६/७.३.२२२/०-॥, दि.४.४.२०१८. 

३. कौटुंबिक न्यायालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र. २/२०१८, दि.१०.४.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम, १९८४ च्या कलम ३ अन्वये मा. उच्च न्यायाळयाच्या सहमतीने 
शहरी/नागरी प्रदेशाकरिता कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार संदर्भीय क्र. 
१ येथील शासन निर्णयान्वये अहमदनगर नगरपालिकेच्या हद्दीतील क्षेत्रासाठी कौटुंबिक न्यायालय 
स्थापन करण्यात आले. संदर्भ क्र. २ येथील शासन अधिसूचनेनुसार सदर न्यायालय दि.८.४.२०१८ 
रोजीपासून कार्यान्वित झाले असून सदर न्यायालयातील न्यायाधीश यांना आहरण व संवितरण अधिकार 
प्रदान करणेबाबत संदर्भ क्र. 3 येथील प्रस्तावान्वये कौटुंबिक न्यायालय, अहमदनगर यांनी विनंती केली 
आहे. त्यानुसार न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, अहमदनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकार 
प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कौटुंबिक न्यायालय, अहमदनगर करीता "मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान १०२ उच्च 
न्यायालये (१३) १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत योजना (१३)(२) कौटुंबिक न्यायालये (अनिवार्य) सांकेतांक 
क्रमांक (२०१४ ०६०१)" या ळेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता आव्यक अनुदान मंजूर 
करण्यात आले आहे. 


२. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, अहमदनगर यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील 
नियम १५ (३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदर न्यायालयाचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-१११८/५१२/प्र.क्र.९१/का-९ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०८१६१५११६४१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Amogh 
Shyamkant Kaloti 


(अ.ऱ्या. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति: १. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल -एक व दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर. 
४. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, अहमदनगर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 
६. विधि व न्याय विभाग कार्या. २३/२४/२५ 
७. वित्त विभाग - व्यय ५ 
८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


